वृक्षलागवड आणि संगोपन या योजनेच्या 
कार्यक्रमावरील खर्चासाठी नवीन लेखाशिर्ष 
उघडण्यास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : वृक्षला-२०१८/प्र.क्र.३४/रोस्वरो-२. 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : २२ जुले, २०१९ 


वाचा : शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्रमांक : साववि-२०१६/प्र.क्र. ८० (भाग-२)/ 
फ-११, दिनांक २५ जुले, २०१८. 


प्रस्तावना : - 

जागतिक तापमानातील वाढ, हवामान व Me बदल या समस्येची तीव्रता कमी करण्यासाठी ५० कोटी 
वृक्षारोपणाची महत्वाकांक्षी संकल्पना शासन स्तरावर झाली आहे. महसूल व वन विभागाच्या उपरोक्त शासन 
निर्णयानुसार प्रत्येक विभागामध्ये “वृक्ष लागवड व संगोपन “ ही योजना राबविण्यासाठी दरवर्षी विभागास उपलब्ध 
होणा-या एकंदरीत अर्थसंकल्पीय तरतूदीपैंकी “कार्यक्रम खर्चामधून” ०.५ टक्के च्या मर्यादेत निधी, सदर 
योजनेसाठी उपलब्ध करुन द्यावयाचा आहे. सदर योजना कौशल्य व उद्योजकता विभागांतर्गत राबविण्याचा 
प्रस्ताव विचाराधीन होता. त्यानुसार, सन २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पात तरतूद करण्याकरिता नवीन लेखाशिर्ष 
निर्माण करण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 

१. महसूल व वन विभागाच्या संदर्भाधीन दिनांक २५ जुले, २०१८ च्या शासन निर्णयानुसार “कौशल्य विकास 
व उद्योजकता विभागा” मध्ये “वृक्ष लागवड व संगोपन” ही योजना राबविण्यात येणार असून त्याअनुषंगाने, 
दरवर्षी विभागास उपलब्ध होणा-या कार्यक्रमावरील खर्चामधून ०.५ टक्के च्या मर्यादेत निधी उपलब्ध 
करण्यासाठी खालीलप्रमाणे नवीन ळेखाशीर्ष उघडण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


मराठी लेखाशीष इंग्रजी लेखाशीष 
मागणी झेडए- Demand No. | ZA-2 
क्रमांक २ 
मुख्य २४०६ | वनीकरण व वन्य जीवन Major Head | 2406 Forestry and wild life 
लेखाशीर्ष 
उपमुख्य ०४ वनीकरण व पर्यावरण | Sub Major | 04 Afforestation and Ecology 
लेखाशीर्ष विकास Head Development 
| ITS १०१ राष्ट्रीय वनीकरण gq|MinorHead | 101 National Afforestation 
पर्यावरण विकास कार्यक्रम and Ecology 
पर्यावरण विकास कार्यक्रम Development Programme 
गट शीर्ष (००) Group Head | (00) 
उप गट शीर्ष | (०१ शाश्वत विकास ध्येय (ध्येय- | Sub Group | (01) Tree Plantation and 
जमिनीवरील सजीव) Head Conservation under 
1s सजीव) Sustainable Development 
अंतर्गत वृक्ष लागवड आणि Goals (Goal-15-life on 
संगोपन (१०० टक्‍के राज्य land) (100% State 
शोजना) Scheme) 


शासन निर्णय क्रमांकः वृक्षला-२०१८/प्र.क्र.३४/रोस्वरो-२ 


उद्दिष्ट ०२ मजूरी Object 02 Wages 
२१ पुरवठा व सामग्री 21 Supplies and Materials 
संगणक संकेताक: (२४०६ CRE (2606 AGIs) 
A448) 
रै. सदरहू शासन निर्णय महालेखापाल, महाराष्ट्र-१, मुंबई यांचा अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक :- ख.वि./ 


चा-१ /कौडाल्य विकास व उद्योजकता विभाग/युओआर-१४३/२०१८-१९/९९१, दिनांक ०३/०१/२०१९ व वित्त 
विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.४९/व्यय-६, दिनांक २०/०२/२०१९ व कार्यासन-अर्थसं-१८, 
दिनांक २५/०२/२०१९ अन्वये दिलेल्या सहमतीनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


3. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९०७२२१६०९३३०५०३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने. Saliatain 


Dina Kharat = 
(स. fe. खरात) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव 
३. मा. मंत्री pleted विकास व उद्योजकता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
. मा. राज्यमंत्री (कौशल्य विकास व उद्योजकता) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा.मुख्य सचिव यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
६. अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव /सचिव( वित्त / नियोजन/ महसूल व वन विभाग, यांचे वरीष्ठ 
स्वीय सहायक मंत्रालय, मुंबई. 
मा. प्रधान सचिव (कौशल्य विकास व उद्योजकता विभाग) यांचे वरीष्ठ स्वीय सहाय्यक मंत्रालय,मुंबई. 
८. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (वन बल प्रमुख) महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 
. प्रधान मुख्य वन संरक्षक,(सामाजिक वनीकरण) महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
qo, आयुक्‍त, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता संचालनालय, नवी मुंबई. 
११. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कौडाल्य विकास सोसायटी, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१२. व्यवस्थापकीय संचालक, अण्णासाहेब पाटील मागास विकास महामंडळ, मुंबई. 
१३. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१४. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) , महाराष्ट्र १/२, मुबई/नागपूर. 
१५. महालेखापाल (लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र १/२ , मुंबई/नागपूर. 
१६. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१७. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 
१८. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद(सर्व) 
१९. वित्त विभाग (व्यय/अर्थसंकल्प), मंत्रालय, मुंबई. 
२०. कौडल्य विकास व उद्योजकता विभाग, कार्यासने व्यशि-१, व्यशि-२,व्यशि-३, व्यशि-४, व्यशि-५, 
अभि-१, प्रश्ञा-१, प्रशा-२, रोस्वरो-१, मंत्रालय, मुंबई. 
२१. निवड नस्ती, रोस्वरो-२ कार्यासन, कौ.वि. व उ. वि., मंत्रालय, मुंबई. 


